शुध्दीपत्रक - जलसंपदा विभागांतर्गत 
कालवा स्वच्छता कामे, धरणातील गाळ 
काढणे इ.कामे CSR कार्पोरेट 
सामाजिक दायित्व) अंतर्गत 
करण्यासाठी धोरण. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक. संकिर्ण/०९१८/ (प्र.क्र.९६/१८)/ यांत्रिकी 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २५/०२/२०२२ 
वाचा:- 
१) जलसंपदा विभाग , शासन निर्णय क्र. संकिर्ण/०९१८/ (प्र.क्र.९६/१८)/ यांत्रिकी, दि.०२/११/२०१८ 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त वाचा येथील दि.०२/११/२०१८ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र."४.०” अन्वये कालवा 
स्वच्छता कामाकरिता लोकसहभागातून वापरण्यात येणाऱ्या संयंत्रांसाठी सरासरी सामाईक दर 
ठरविण्यात आला आहे. तथापि सदर दर हे नोव्हेंबर २०१८ च्या डिझेल दरानुसार परिगणित करण्यात 
आलेले आहेत. डिझेलच्या दरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे उपरोक्त शासन निर्णयातील 
सामाईक दर सुधारित करण्याबाबत बाब विचाराधीन होती. सदर सुधारणा खालीलप्रमाणे करण्यात येत 
आहे. 


शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा येथील दि.०२/११/२०१८ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र."४.०" खालीलप्रमाणे 
वाचण्यात यावा. 


कालवा स्वच्छता कामाकरिता लोक सहभागातुन वापरण्यात येणा-या संयंत्राचा सरासरी सामाईक दर 
प्रती घन गवत व झाडे गवत व झाडे झुडपे 
प्रती घन मीटर | मीटर डिझेळ | झुडपे काढणे | काढणे याचा प्रती चौ. 
अ.क्र. कामाचा प्रकार डीझेलचा दर | व यंत्रचालक | याचा प्रती चौ. मिटर डिझेळ व 
(₹/७॥॥) यांचेसह दर | मिटर डिझेळचा | यंत्रचालक यांचेसह 

(®/Cum) axX(%/SqM) दर(₹/5१"५) 

माती/गाळ, गवत व झाडे-झुडपे 

काढणे, खोदकाम व भरणे 

बु (Excavation & loading) १९.०१ २१.४६ १.९० २.१५ 

कोणत्याही प्रकारच्या एका 

सयंत्राव्दारे(5<09/810/1_0906/ 

Backhoe) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकिर्ण/०९१८/ (प्र.क्र.९६/१८)/ यांत्रिकी 


टीप-१. उपरोक्त दर हे फक्त आर्थिक सन २०२२-२३ करीता लागू राहतील. 
२. उपरोक्त दर हे फक्त जलसंपदा विभागांतर्गत कालवा स्वच्छता/दुरुस्ती ,धरणातील गाळ काढणे या 
APTA फक्त 983 व लोकसहभागच्या कामाकरिता लागू राहतील. 
३. उपरोक्त दरात इतर पूरक यंत्रे टिप्पर्स.ट्रक्‍टर्स,ट्रक्स इत्यादींचा समावेश नाही. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०२२८१५२९४६६०२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by MANASI 5 KATKAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, postalC: a 


de=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=dd6fa08503ed40eff74e4c911 c3cf375a7676068 1 66ea85e4e9b72b358 
3073be9, pseudonym=BF980870C851E47 12DAE33F099343AD60BDF3C25, 
ialNumber=1B711C43AADDDOD46D9B6F 7448C380D15427E86B7DC1C571 


7D1E29493730F82B, cn=MANASI 5 KATKAR 
Date: 2022.02.28 15:32:52 +05'30 


(मानसी काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत - 

१. मा.मंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव. 
३. प्रधान सचिव (जलसंपदा), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. महालेख़ापाल यांचे कार्यालय ( मुंबई/ नागपूर), महाराष्ट्र राज्य. 
७. वित्त विभाग /सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय. 
८. सर्व मुख्य अभियंता व सह सचिव /सर्व उपसचिव ,जलसंपदा विभाग ,मंत्रालय. 
९. कार्यकारी संचालक कृष्णा / तापी / गोदावरी / विदर्भ / कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र. 
१०. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
११. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे /कोल्हापूर / नाशिक / नागपूर / नांदेड, जलसंपदा विभाग 
१२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
१३. सर्व अधिकारी / कार्यासन अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय. 
१४. यांत्रिकी संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


